कोतवालांना गट-ड (वर्ग-४ मधील पदांवरील 
नियुक्तीसाठी मौखिक परीक्षा न 
घेण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.कोतवा -२०२३/प्र.क्र.१५८/ई-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २२ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र.स-३०/४२००/प्र.क्र.६२५/ई-१०, दि.२२/०३/२००१ 
२) शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र.स-३०/४२००/प्र.क्र.६२५/ई-१०, दि.१९/०७/२००१ 
३) शासन निर्णय, सा. प्र. वि., क्र.प्रानिमं -१२१५/प्र.क्र..१०९/१५)/१३-अ,दि.०५/१०/२०१५ 
४शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.बैठक-२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०, दि.०६.०२.२०१९ 


प्रास्ताविक:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ व २) Balter दिनांक 22.03.2009 व दिनांक १९.०७.२००१ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये, कोतवाल गट-ड (वर्ग-४॥ मधील पदांवरील नियुक्तीसाठी प्राधान्य 
देण्याबाबत कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ४) येथील दिनांक 
०६.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, महसूल विभागांतर्गत असणा-या गट-ड च्या प्रथम नियुक्तीच्या 
पदांपैकी नियमित पदांमधून ४० टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहेत. उपरोक्त 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक ३) येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०५.१०.२०१५ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, गट-ड मधील पदे नामनिर्देशानाद्वारे भरतांना मौखिक परीक्षा न घेण्याबाबत सूचना निर्गमित 
करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने दिनांक १९.०७.२००१ रोजीच्या शासन परिपत्रकामधील कोतवालांना 
गट-ड (वर्ग-४॥ मधील पदांवरील नियुक्तीसाठी प्राधान्य देण्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या 
कार्यपध्दतीमधील “मौखिक / व्यक्तिमत्व चाचणी” हा मुद्दा वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय- 


दिनांक १९.०७.२००१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोतवालांना गट-ड (वर्ग-४) मधील पदांवरील 
नियुक्तीसाठी प्राधान्य देण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे- 


१) जिल्हा हे एक घटक ( Unit) गृहीत धरण्यात यावे व कोतवालांची जिल्हास्तरीय ज्येष्ठता यादी तयार 
करण्यात यावी. सुरुवातीला ही यादी तयार करुन त्याबाबतच्या हरकती (Objection) मागविण्यात 
याव्यात. त्या तपासून यादीला अंतिम स्वरुप देण्यात यावे व ती प्रसिध्द कण्यात यावी. 

२) उच्चतम वयोमर्यादेपेक्षा जास्त वय असलेल्या कोतवालांची नावे या यादीमधून वगळण्यात यावीत. 
उर्वरित कोतवालांकडून (कमीत कमी पाच वर्षे सेवा झालेल्या) वर्ग-४ मध्ये नियुक्तीसाठी ते इच्छुक आहेत 
काय याबाबत त्यांचेकडून माहिती घेण्यात यावी. जे इच्छुक नसतील यांची नावे वगळण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोतवा-२०२३/प्र.क्र.१५८/ई-१० 


3) त्यानंतर किती पदे भरावयाची आहेत हे निश्चित करुन १ : ५ या प्रमाणात विचाररक्षेत्रात येणाऱ्या 
उमेदवारांची यादी तयार करावी. ( Zone of Consideration ) कोतवालांना वर्ग-४ च्या पदावर पदोन्नती 
देतांना वर्ग-४ च्या मंजूर पदांची संख्या लक्षात घेऊन (Percentage) निश्चित करण्यात यावे. 


यानंतर जे कोतवाल विचार क्षेत्रात येत असतील त्यांची यादी तयार करुन वर्ग-४ च्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी पुढीलप्रमाणे १०० गुणांपैकी गुण देऊन पुढील मुद्दे विचारात घेऊन गुणवत्तेनुसार वर्ग-४ साठी 
निवड करण्यात यावी. 
3 विचार क्षेत्रात येणारे उमेदवार ------- ३५ गुण 


ब) शैक्षणिक अर्हता, एस.एस.सी. व अधिक---- १० गुण 


क) पाच वर्षावरील सेवा 
प्रत्येक वर्षाच्या सेवेकरीता ---- 3 7 
ड) मौखिक / व्यक्तिमत्व चाचणी --- १० गुण 


(यामध्ये कोणत्याही उमेदवारास ३ पेक्षा कमी व आठ पेक्षा जास्त गुणे देण्यात येऊ नयेत) 
वरीलप्रमाणे गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी तयार करून त्यांना वर्ग-४ च्या पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 
२. उपरोक्त परिच्छेदामधील “अनुक्रमांक ३) ड) मौखिक / व्यक्तिमत्व चाचणी --१० गुण 


(यामध्ये कोणत्याही उमेदवारास ३ पेक्षा कमी व आठ पेक्षा जास्त गुणे देण्यात येऊ नयेत)” हा मुद्दा वगळण्यात 
येत आहे. 


३ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१९१५५३६०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
SANJ AY RAG H U N ATH FOREST BEPATVENT, OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d749629970F 
349fc6ed260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BA N KA R serial INumber=C5917E56BODA5 16AB259D846D5 16CB0584DCESE9A2E 
73COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
Date: 2023.11.22 19:15:43 +05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


-0 ७ 


य 
= 
मा 
= 
= 
= 


4 


. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन,मुंबई 


A 
ऱ्य 


AN 
| 


oC 
= 


SY ८. 
a SS = SS SS cS 
a4 4 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोतवा-२०२२/प्र.क्र.१५८/ई-१० 


७) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र, मुंबई 

८) विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

९) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई 

१०) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२) सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव,मंत्रालयीन विभाग 

१३) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५) सर्व जिल्हाधिकारी 

१६) सहसचिव/उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
१७) निवड नस्ती (कार्यासन ई-१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


